आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या वर्षात साक्षर भारत 
योजना करीता निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 

(केंद्र हिस्सा - २२०२ आय ६९३) 
(राज्य हिस्सा - २२०२ आय ७०१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.४/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ८ जानेवारी, २०२१. 


वाचा :- 


शासन परिपत्रक, वि. वि, क्र.अर्थसं-२०२० / प्र.क्र.६४ / अर्थ-३, दि. १६.०४.२०२०. 

वि. वि, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५ / अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 

केंद्र शासन, मानव संसाधन मंत्रालय यांचे पत्र क्र. F.NO.9-8/2014-NLM-I, Dt.24.02.2020. 
शालेय शिक्षण विभागाची नस्ती क्र.साभाका-२०१९/प्र.क्र.९३/एसडी-२. 


१ 
२ 


3 
8 


म प ० 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शालेय शिक्षण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 


असलेल्या साक्षर भारत योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या 


उपलब्ध तरतुदींतून केंद्र हिस्सा व समरुप राज्य हिळ्यासाठी निधी वितरीत करण्याबाबत शालेय 


शिक्षण विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी 


वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष, २२०२- सर्वसाधारण 


शिक्षण या मुख्य ळेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत साक्षर भारत योजनेकरीता सन २०१८-१९ मधील 


प्रलंबित निधीकरीता सन २०२०-२१ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदींतून yo टक्के मर्यादेत 


खालीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /H.H.¥ /कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे | लेखाशिर्षवकेद्र / बाब सन २१-२०२० । याशा.नि. अन्वये 
नाव राज्य हिस्सा अर्थसंकल्पीत मधील | वितरीत करण्यात 
तरतूद येत असलेला निधी 
1 a 2 3 8 षु 
साक्षर २२०२ आय ६९३ । ३१, सहायक १९२.०५ ९६.०२५ 
भारत केंद्र हिस्सा अनुदाने 
योजना (६० %) (वेतनेतर) 
२२०२ आय ७०१ १२८.०३ ६४.०१५ 
राज्य हिस्सा 
(४० %) 
एकूण ३२०.०८ १६०.०४ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु. १६०.०४ लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी साठ लाख चार हजार फक्त) इतका 
निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर 
तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील 
वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सं.क्र.१ येथील शा.नि. अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०८०/प्र.सु.(वि.सु.), दि.१४.१२.२०२० 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.४/कार्यासन.६ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२८१७१६३४६२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ol nesta 


DN: c=IN, o=G it OF 


4 hi 0 न ibal 
Ravindra Development Department postalCode-400032, 


st=Maharashti 


2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1 c5a89d8c489773 
Diga mba rro Aute 7baBedacOedf3f2c6e69e25F4108, 


Date: 2021.01.11 10:54:09 +05'30' 


(रविंद्र औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
३. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 
४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. सर्व प्रकल्प अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) 
७. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
qo, शालेय शिक्षण विभाग, एसडी-२, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, (का. २/१७) 
१२.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


